राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - कॅफेटेरिया 
अंतर्गत सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षा 
करीता अनु. जाती व अनु. जमाती प्रवर्गाच्या 
रु. १७.८२५९ कोटी निधीचे प्रकल्प निहाय 
वितरण करणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक: राकृवि ०५२३ /प्र.क्र. ८९/१४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ३० मे, २०२३ 


१. केंद्रीय वित्त मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र क्र.१ (93)/PFMS/FCD/2020, दि.२३ मार्च,२०२१ 

२. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.राकृवि २०२२/प्र.क्र.६९/१४-अ, दि. २९ मार्च,२०२२. 

३. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, केंद्रीय कृषि व शहोतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार 
यांचे पत्र .4-9/2022 आरकेव्हीवाय, दि. ०६ एप्रिल, २०२२ 

४. कृषिव पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.राकृवि ०५२३/प्र.क्र.८९/१४-अ, दि. १५ मे, २०२३. 

५. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. जा.क्र.कूआ /कृप्रवनि /राकृवियो /टि-३/११/१६३१३/२०२३, 
दि.१६/०५/२०२३. 


प्रस्तावना : 

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-कॅफेटेरिया ही योजना केंद्र व राज्य शासनाच्या अनुक्रमे ६०:४० या 
प्रमाणात अर्थसहाय्याने राबविण्यात येते. सदर योजनेच्या निधी व्यवस्थापनाकरिता सन २०२१-२२ पासून 
सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वित झाली आहे. सदर प्रणालीवर राष्ट्रीय कृषि विकास 
योजनेकरिता आयुक्‍त (कृषि) स्तरावर Singal Nodal Account (SNA) व अंमलबजावणी यंत्रणांकरिता Zero 
Balance Account कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. 

केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत सन २०२३-२४ करिता मंजूर 
नियतव्ययाचा केंद्र हिऱ्याचा पहिला हप्ता प्राप्त होणेकरिता राज्याच्या SNA खात्यामध्ये मंजूर नियतव्ययाच्या 
केंद्र हिळऊ्याच्या २५% पेक्षा कमी निधी शिल्लक असणे आवश्‍यक आहे. केंद्र शासनाने दिलेल्या उपरोक्त 
सूचनांच्या अनुषंगाने कृषि आयुक्तालयाने संदर्भ क्र. ५ अन्वये प्रस्तावित केल्यानुसार SNA खात्यामध्ये जमा निधी 
पैकी रु. १७.८२५९ कोटी निधीचे वितरण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याअनुषंगाने शासन 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णयः 
१. सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या SNA खात्यावर वितरणासाठी 


उपलब्ध निधी विचारात घेता रु. १७.८२५९ कोटी (रुपये सतरा कोटी AVA लाख एकोणसाठ हजार 
फक्‍त) निधीचे वितरण या शासन निर्णयान्वये करण्यात येत आहे. सदर वितरणाचा प्रकल्प निहाय 
/प्रवर्ग निहाय तपशील सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद केला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि ०५२३ /प्र.क्र. ८९/१४-अ, दिनांक : 30 मे, 2023 


२. आयुक्त (कृषि) यांनी उपरोक्त परि. क्र. १ अन्वये वितरीत निधी संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणांस उपलब्ध 
करुन द्यावा. 

३. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत मंजूर प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी उपलब्ध होणाऱ्या निधीचा 
विनियोग करताना संदर्भ क्र. २ च्या शासन निर्णयातील सूचना / कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्यात यावा. 

४. या शासन निर्णयान्वये करण्यात आलेल्या निधी वितरणाच्या (निधी मर्यादा) अनुषंगाने आयुक्‍त (कृषि) 
यांनी प्रकल्पांच्या प्रगतीचा वेळोवेळी आढावा घेऊन प्रकल्पांच्या आवश्‍यकतेनुसार प्रकल्पांच्या निधी 
मर्यादेत त्यांच्या स्तरावर फेरबदल करावेत . 

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०५३०१३२७३९५९०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


itally signed by SANTOSH BANSIRAO KARAD 


Digi 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE 
AND ADF DEPARTMENT, 
अ 2.5.4.20=f981 d5a9fec2e5d5dc36f39695b5f0e4ff5b340cd5420df7 chi 
सहपत्र Lb परिशिष्ट TS = a 128990d692e36, stalCode=400032, st=Mi 

. BAN | RA KA RAD ber=90BBB9D3E7E74DE43F8070E2A9AGSBFD42747F1995 

A4F22FDC0240939AAB0835, cn=SANTOSH BANSIRAO KARAD 
2023.05.30 13:31:07 +05'3 


(संतोष ब. कराड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

२. अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई, 

३. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

४. प्रधान सचिव (पदुम), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

५. अ.मु.स.(पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

६. प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

७. सचिव (जलसंधारण), मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

८. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

९. आयुक्त (पश्ुसंवर्धन), औंध, पुणे, 

१०. आयुक्‍त (मत्स्यव्यवसाय), तारापोरवाला मत्स्यसंग्रहालय, मरीन ड्राईव्ह, मुंबई, 
११. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, गुलटेकडी, मार्केट यार्ड, पुणे, 
१२. संचालक (सर्व), कृषि आयुक्तालय, पुणे, 

१३. प्रधान महालेखापाल - १/२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर, 

१४. प्रधान महालेखापाल - १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर, 
१५. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी, 

१६. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे, 

१७. वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


URIS - अ 


कृषि, wae, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र. राकृवि ०५२३ /प्र.क्र. ८९/१४-अ, दि. ३० मे, २०२३ चे सहपत्र 
(रक्‍कम रु. कोटीत) 


seals मार्च 2023 ree या शासन निर्णयान्वये निधी वितरण वितरणानंतर 
मंजूर अंतर्गत पर्वंत । 82 करीता वितरणानंतर 
Si यंत्रणेचे नाव | Te मंजूर अमत शिललक शिल्लक प्रकल्प 
क्र. बगा, वर्ष ह वितरीत ee ह 
6. निधी ल्प सर्वसाधारण | अ.जाती ।अ.जमाती | एकूण मल्य 
किंमत मुल्य 
[१ | २ ३ शिक 4 & =a ८ ९ it el Fe ies || 
मौ.जांबरगांव, 
ता.वैजापूर, जि. 
औरंगाबाद येथील 
* कृषि समृद्धी केंद्राची | २०२१-२२) २२.९४०० | ९.८७८४ १३.०६१६ | 0.0000 | ०.१००० | 0,0000 0.4000 १२.९६१६ 
(Agro Warehousing 
& Logistics Park) 
उभारणी 
व्यवस्थापकीय 
रश वाता ह टाळू एकूण २२.९४०० ९.८७८४ १३.०६१६ ०.०००० ०.१००० 0,0000 0.9000 १२.९६१६ 
राज्य वखार 
महामंडळ) 
पशु रोगांच्या 
निदानासाठी टर्न की 
बेसीस वर जेव सुरक्षा 
२ उवर वगव २०१६-१७| ७५.६१५० | १२.२३४५ | ६३.३८०५ | 0.0000 | १०.७७०३ | ४.२४९७ | १५.०२०० | ४८.३६०५ 
उभारणे, रोग अन्वेषण 
प्रयोगशाळा, औंध, पुणे 
RRM निदानाकरिता 
RT-PCR 
तंत्रज्ञानाधारित ४ 
3 प्रादेशिक रोग निदान २०२१-२२ २.५००० १.०८०० १.४२०० ०.०००० ०.७१५० ०.५००० १.२१५० ०.२०५० 
प्रयोगशाळांचे 
बळकटीकरण करणे 
ii | आयुक्त (apa) | एकूण | 02.9940 | 93.3984 | ६४.८००५ | 0.0000 | 99.8243 | ४.७४९७ | 96.2340 | ४८.५६५५ 
६ जेट्टी बांधून 
मच्छिमारांना पायाभूत 
४ | वकाढणी पश्चात २०१६-१७| ७३.५३०० | ३४.७६७३ | ३८.७६२७ | 0.0000 | १.०००० | ०.४६०७ १.४६०७ ३७.३०१९ 
व्यवस्थापन सुविधा 
पुरविणे 
नवीन मत्स्यबीज केंद्र 
षु व पोर्टेबल हेंचरीची २०१७-१८ ०.९६०० ०.९२९८ ०,.०३०२ 0,0000 0,0000 0,030 0,030 0,0000 
स्थापना करण्यास 
अर्थसहाय्य 
णो sla एकूण | ७४.४९०० | 34.6309 | ३८.७९२९ | 0.0000 | 9.0000 | ०.४९०९ १.४९०९ ३७.३०१९ 
(मत्स्यव्यवसाय) 
एकूण १७५.५४५० | ५८.८९०१ | ११६.६५४९ | 0.0000 | १२.५८५३ | ५.२४०६ | १७.८२५९ | ९८.८२९० 


KkKKKKKKKK 


